एकात्मिक बाल संरक्षण योजना-(0?5) सन 
२०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीचे 
वितरण करणे बाबत. (२२३५ 0०३६) 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र. ICPS- २०१८/प्र.क्र. १७५/का-८, 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ-- १.शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. ICPS- २०१८/प्र.क्र. १७५/का-८, 
दि.१०.०१.२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाव्दारे एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत मागणी क्र. एक्स- 
०१,२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १९९,अश्ञासकीय संस्थांना सहाय्य, (०३) एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना, (२२३५ सी ०३६) ( राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), राज्य हिस्सापोटी अर्थसंकल्पित असलेल्या 
रू. ५५०.५१ लक्ष च्या Wo टक्केच्या मर्यादेत रू. 208.34 लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात येत आहे. 
याऐवजी एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत मागणी क्र. एक्स-०१,२२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, १९९,अश्ाासकीय संस्थांना सहाय्य, (०३) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना, (२२३५ सी ०३६) 
(राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), राज्य हिस्सापोटी अर्थसंकल्पित असलेल्या रू.५५०.५१ लक्ष च्या ७० 
टक्केच्या मर्यादेत रू.२०९.३४७०० लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात येत आहे, असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२४१७२२४६४१३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Smita Dattatray Nivatkar 
ment Of Maharashtra, ou=Women and Child 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
6cf1e9285 18ffc98619187a lefede2dd57c16934e9c 


Smita Dattatray = 
१1 या 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 


शासन इध्दीपत्रक क्रमांकः ICPS- २०१८/प्र.क्र. १७५/का-८, 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 


3) 
) 
) 
) मा.मंत्री (मव बा वि)/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
) 
) 
) 


tof 


o~ 
ae 


an 


S 


मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
qo) प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११) प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१२) आयुक्‍त , महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे. 
१३) उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४) कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
94) महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
१६) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(९ 


vo 


१७ Pash, SAM व कोषागरे संचालनालय,म.रा.मुंबई 

१८)संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई 

१९) सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

२०) उपायुक्त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

२१)वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७), नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय,मुंबई -३२, 

२२)सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

२३) कक्ष अधिकारी (का-४),, अर्थसंकल्प शाखा यांना सदर शासन निर्णयान्वये उपलब्ध 
करण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर संबंधितांना उपलब्ध करण्याच्या 
विनंतीसह. 

२४)सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

२५)निवड नस्ती का-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


